आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्यित 
महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) 
प्रकल्पास वितरीत केलेल्या निधीमधील 
अखर्चित रक्‍कम शासन खाती जमा 
करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. मॅग्नेट ०४२२/प्र.क्र.१७८/२१-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा:-१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. कृपमं १२२० /प्र.क्र. २५२ /२१-स, 
दि. १९.०४.२०२१ 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. पूरक ०६२१/प्र.क्र. १०६ /२१-स, 
दि. ०४.०१.२०२२ 
३) प्रकल्प संचालक, AAS संस्था पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र./मॅग्नेट प्रकल्प/ अखर्चित 
निधी/१२३/२०२२ पुणे, दि.०५.०४.२०२२ 
प्रस्तावना:- 
आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्थयित महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्पास 
(Maharashtra Agribusiness Network-MAGNET) सन २०२१-२२ या अर्थिक वर्षात मॅग्नेट 
संस्थेच्या स्तरावर अखर्चित राहिलेली रक्‍कम रु.१२०२.९० लाख शासन खाती जमा करण्यासाठी 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
प्रकल्प संचालक, मॅग्नेट संस्था पुणे यांच्या दिनांक ०५.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आशियाई विकास बँक (ADB) steed महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस 
नेटवर्क प्रकल्पास वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.०४.०१.२०२२ अन्वये वितरीत केलेल्या 
रकमेपैकी मॅग्नेट संस्थेच्या स्तरावर अखर्चित राहिळेळी रक्‍कम झासन खाती जमा करण्यासाठी 
खालील नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र.व्ही -३ Demand No. ४ -3 
४४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम यावरील 4435-Capital Outlay on Other Agricultural 
भांडवली Programmers 
भांडवली खर्च 
(00) 
(००) 
९११, अतिप्रदानाची वसुली ली तं Recoveries of Overpayments 
eo) (4435 0075) (Scheme) 
(४४३५ ००७५) (कार्यक्रम) 70- Deduct Recoveries 
७०- वजा वसुली 


२. अर्थिक वर्ष 2029-22 या वर्षात वितरित करण्यात आलेल्या रक्‍कमेपैकी अखर्चित eet 
रक्‍कम राज्य हिस्सापोटी (लेखाशिर्ष ४४३५००४८) रु.४१७.०३ लाख व बाह्य हिस्सापोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः मॅग्नेट ०४२२/प्र.क्र.१७८/२१-स, 


(लेखाशिर्ष ४४३५००५७) रु.७८५.८७ लाख अशी एकूण रक्‍कम रु.१२०२.९० लाख वरील नमूद 
लेखशिर्षाखालळी जमा करण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी व याबाबत महालेखापाल कार्यालयास 
अवगत करावे. 

३. सदर ant निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४११/२०२२/व्यय-२, 
दि.०३.०८.२०२२ आणि कार्यासन अर्थ-१३ यांच्या दि.२२.०८.२०२२ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८३०१८१८००८२०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 


Date: 2022.08.30 18:23:05 +05'30' 
(डॉ.सुग्रिव सं. धपाटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान सभा / परिषद, विधान भवन, मुंबई 
मा . मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , मंत्रालय, मुंबई महालेखापाल, 
लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१, मुंबई 
८) महालेखापाल, लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -२, नागपूर 
९) सह सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
११) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 
१२) सर व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 
१३) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) प्रकल्प, पुणे 
१४) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई ३२ . 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१६) निवासी लेखापरिक्षण अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१८) उप सचिव, वित्त विभाग ( व्यय -2 / अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032. 

१९) उप सचिव, नियोजन विभाग ( का -१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 

२०) अवर सचिव (१७- स) / कक्ष अधिकारी ( VIM), सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१) निवडनस्ती २१-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


